नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड 
इन्फॉर्मेशान टेक्नॉंलॉजी (NIELIT), औरंगाबाद 
या संस्थेच्या नावात व प्रवेशक्षमतेत बदल 
करण्यास शासन मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र हासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०२०/(प्र.क्र.५३/२०)तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक: १८ डिसेंबर, २०२०. 


संदर्भ:- १) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक १० /एनजीपी 
/एनआयईएलआयटी / नाव-प्र.क्ष.बदल /२०२०/३९५, दिनांक ७ जुले, २०२०. 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक १० /एनजीपी 
/एनआयईएलआयटी / मान्यता /२०२०/७२५, दिनांक १५ सप्टेंबर, २०२०. 
3) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक १०/एनजीपी 
/एनआयईएलआयटी / मान्यता /२०२०/८९१, दिनांक ०२ नोव्हेंबर, २०२०. 
४) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक १० /एनजीपी 
/एनआयईएलआयटी / मान्यता /२०२०/१०२७, दिनांक ०८ डिसेंबर, २०२०. 
प्रस्तावना :- 
नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉंलॉजी (NIELIT), औरंगाबाद या 
संस्थेच्या नावात व प्रवेशक्षमतेत बदल करण्यास अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उपरोक्त 
संदर्भाधीन पत्रान्वये शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाचे अनुषंगाने शासन मान्यता 
देण्याबाबतची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अंड SHIA टेक्नॉंलॉजी (NIELIT), औरंगाबाद या 
संस्थेच्या नावात खालील तक्‍ता-अ मध्ये दर्शविण्यात आल्यानुसार तसेच संस्थेत सुरु असलेल्या Diploma 
in Electronics Production and Maintenance (DEPM), या पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा क्षमतेत 
शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून तक्‍ता- ब मध्ये दर्शविण्यात आल्यानुसार बदल करण्यास खालील अटी व 
शर्तीच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


तक्‍ता-अ 
संस्थेचे जुने नाव बदल करण्यात आलेले संस्थेचे नवीन नाव 
शैक्षणिक वर्ष 
CENTRE FOR ELECTRONICS २०२०-२१ NATIONAL INSTITUTE OF ELECTRONICS 
DESIGN & TECHNOLOGY, & INFORMATION TECHNOLOGY (NIELIT), 
(CEDTIA) AURANGABAD AURANGABAD 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२०/(प्र.क्र.५३/२०)तांशि-५ 


तक्‍ता-ब 


संस्थेचे नाव अभ्यासक्रमाचे नाव प्रवेशक्षमता वाढ 


NATIONAL INSTITUTE OF ELECTRONICS & | ELECTRONICS 30 TO ६०0 
INFORMATION TECHNOLOGY (NIELIT), | PRODUCTION & 
AURANGABAD MAINTENANCE 


. सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 
. प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, १९८३ 


च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस बंधनकारक राहील. 
सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेश क्षमता Go इतकी मर्यादित राहील. 


. सदर पदविका अभ्यासक्रमासाठी संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाची 


संळग्नता/समकक्षता घेणे आवश्‍यक आहे. 


, सदर व्यावसायीक पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमांच्या 


प्रवेश नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


. संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन नियमाप्रमाणे 


नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. 


. संस्थेतील ग्रंथालयास आवऱ्यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेच्या 


मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर उपयोग 
होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्याना अभ्यासिकेची सोय करणे आवशयक आहे. तसेच 
विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. 
प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक आहे. 

सदर संस्था, संचालक, तंत्रशिक्षण यांच्या नियंत्रणाखाली राहिल. 


. रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अक्ट, १९९९ 


यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक राहील. 


. अभ्यासक्रमात बदल झाल्यामुळे भविष्यात जी काही परिस्थीती उद्भवते त्यास संबंधित संस्था 


जबाबदार राहतील. 


१०.याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई व 


संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 


११.सदर संस्थेतील प्रवेशित विद्यार्थ्यांना केंद्र/राज्य शासनामार्फत मिळणारी शिष्यवृत्ती व इतर लाभ 


नियमानुसार देय राहतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०२०/(प्र.क्र.५३/२०)तांशि-५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१२१८१६०५४१६९०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Anil Raghunath 
Katkar 


(अ.र.काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 


संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई, 


३. सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, औरंगाबाद, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


. संबंधित संस्था, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा मजला, 


चंद्रळोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१, 


. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण भाग), नवी 


दिल्ली, 
विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल 
इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई, 


. निवड नस्ती/तांशि-५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


